आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत 

विधीमंडळ सदस्यांनी शिफारस केलेल्या ज्या प्रयोजनासाठी 
सबंधित जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन 
समिती यांनी प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे त्या वास्तू 
/ इमारतीचा वापर त्याच प्रयोजनासाठी करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः स्थाविका - १०२१/प्र.क्र.८७/का.१४८२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :-०२ मार्च, २०२२ 


संदर्भ:- नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका-०६१६/ प्र.क्र.९६ /का.१४८२, 

दिनांक १२.७.२०१६ 
प्रस्तावना:- 

ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाशी संबंधित भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या सन 
२०११-१२ च्या स्थानिक संस्था अहवालामधील मुद्यांच्या अनुषंगाने लोकलेखा समितीने २८ व्या 
अहवालामध्ये काही शिफारशी केलेल्या आहेत. या अहवालातील शिफारस क्र. १.२३९ आमदार स्थानिक 
विकास कार्यक्रमा संदर्भात असल्याने या अनुषंगाने स्पष्टीकरणात्मक निर्देश देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक :- 


भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या सन २०११-१२ च्या स्थानिक संस्था अहवालामधील 
मुद्यांच्या अनुषंगाने लोकलेखा समितीने केलेल्या शिफारस क्र. १.२३९ च्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे 
स्पष्टीकरणात्मक निर्देश देण्यात येत आहेत:- 
lL आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत विधीमंडळ सदस्यांनी केलेल्या शिफारशीप्रमाणे 
बांधकामविषयक कामास प्रशासकीय मान्यता देतांना संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी; 
(9) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, दि. १२ जुले, 
२०१६ अन्वये विहित मार्गदर्शक सूचना विचारात घ्याव्यात. 
(2) नियोजन विभाग शासन परिपत्रक क्र. स्थाविका०११८/प्र.क्र.५/का. १४८२, दिनांक १९ 
मार्च, २०१८ व दि. १६.४.२०१८ अनुसार आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत निर्मित 
मालमत्ता देखभालीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा नोंदणीकृत सामाजिक/विश्वस्त 
संस्थेकडे हस्तांतरित करतांना ज्या प्रयोजनासाठी वास्तु व इमारतीचे बांधकाम करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे त्या वास्तू व इमारतीचा वापर wad त्याच 


प्रयोजनासाठी करणे अनिवार्य राहील, असे करारनाम्यामध्ये (Affidavit / MOU) समाविष्ट 


शासन परिपत्रक क्रमांकः स्थाविका - १०२१/प्र.क्र.८७/का.१४८२ 
करणे आवऱ्यक राहील. तसेच नोंदणीकृत सामाजिक / विश्वस्त संस्थेची निवड करतांना 
सदर संस्था दर्पण पोर्टलवर (Darpan Portal) वर नोंदणीकृत असल्याची खात्री करावी. 

॥. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत निर्माण केलेल्या वास्तु / इमारतीचा वापर अन्य 
कोणत्याही प्रयोजनासाठी करता येणार नाही. तसेच जिल्हाधिकारी स्तरावरुन करण्यात 
आलेल्या तपासणीअंती sar प्रकारची अनियमितता आढळून आल्यास संदर्भीय शासन 
निर्णयातील “परिच्छेद क्र. ३.११” तसेच “परिच्छेद क्र. ५.८” नुसार जिल्हाधिकारी यांच्या 
निरिक्षण अहवालाप्रमाणे कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या सबंधित प्रशासकीय विभागाकडून त्यांच्या 
दोषी अधिकारी / कर्मचारी यांच्यावर शिस्तभंगविषयक कठोर कारवाई करणे आवश्‍यक 
राहील. 

॥. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्व जिल्हास्तरीय कार्यान्वयीन 
यंत्रणा व संबंधित प्रशासकीय विभागांनी या स्पष्टीकरणात्मक निर्देश्ांचे काटेकोरपणे पालन 


करणे बंधनकारक राहील. 


२. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हे शासन परिपत्रक 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२०३०२१७४१३४७२१६ असा आहे. 
हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी यांनी सदर 
परिपत्रक आपल्या जिल्हयातील कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या निदर्शनास आणावे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANJEEV 
HARISHCHANDRA DHUR 
(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत अग्रेषित, 

मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

मा. मंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, 

मा. राज्यमंत्री (सवी यांचे खाजगी सचिव, 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा /मा .सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद 
मा. विधानसभा / मा .विधानपरिषद सदस्य (सवी 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

मा. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (सर्व) 
विभागीय आयुक्त, (सवी, 

१० जिल्हाधिकारी, (सवी, 

११) नियोजन विभागातील सर्व सहसचिव/उपसचिव 


<२ २2 


AN 
eC wowwvereovrvreTe LYS ha 


(२ GMS XK 


vo 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः स्थाविका - १०२१/प्र.क्र.८७/का.१४८२ 


१२) सर्व उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांची कार्यालये, 

१३) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

१४) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई, 

१५) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 

१६) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर, 

१७) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१८)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१९) सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी, 

२०) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२१) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

२२) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

२३) बहुजन समाज पार्टी, डी-१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१,भारतीय जनता पाटी, 
महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरॅक क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव भागवत चौक, 
नरीमन पॉईंट, मुंबई-२० 

२४ इंडियन AAS काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-२५, 

२५) नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईन्ट, मुंबई-२१ 
(५ प्रती), 

२६) शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-२८, 

२७) निवड नस्ती/का-१४८२, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


